अपर निबंधक सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, 
शासन निर्णय क्रमांक राजस १०१८/प्र.क्र.१७६/५स 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ३१ मे, २०१८ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४ मधील तरतूदीनुसार 
सहकार विभागातील खाली नमूद केलेल्या अपर निबंधक सहकारी संस्था, या संवर्गातील खालील 


अधिकार्‍यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
शि श्री. कै. झेड तोष्णीवाल संचालक (साखर-प्रशासन) | अपर निबंधक सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (प्रशासन) मुख्यालय, पुणे 
येथील श्री.कोततिरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
२ श्री. डी. बी. मुकणे अपर निबंधक तथा | संचालक, (साखर-अ्थी, साखर 
अवसायक, महाराष्ट्र राज्य आयुक्तालय, पुणे येथील 
सहकारी कृषि व ग्रामीण | श्री.कुलकर्णी यांच्या बदलीने 

विकास बँक मर्या. मुंबई रिक्‍त होणा-या पदावर 
3 श्री. एस.जे.कोतमिरे अपर निबंधक सहकारी | संचालक, (साखर-प्रशासन), 
संस्था (प्रशासन) मुख्यालय, | साखर आयुक्तालय, पुणे येथील 
पुणे श्री.तोष्णीवाल यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणा-या पदावर 
४ | श्री.एस.डी.पहिनकर अपर निबंधक तथा सचिव, | महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार | महासंघ मर्या. मुंबई येथील 
समिती, मुंबई अप्पर व्यवस्थापकीय संचालक 

या रिक्‍त पदावर 

g श्री.आर. जी. कुलकणी संचालक  (साखर-अर्थ) | अपर निबंधक तथा अवसायक, 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषिव 
राज्य, पुणे ग्रामीण विकास बँक मर्या. मुंबई 
येथील श्री. मुकणे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
६ | शी. ए. के. चव्हाण महाराष्ट्र राज्य मार्ग | अपर निबंधक तथा सचिव, मुंबई 
परिवहन महामंडळ, मुंबई | कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई 
येथील श्री. पहिनकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस १०१८/प्र.क्र.१७६/५स 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजिकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाळ सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली 
आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,पुणे यांनी करावी. 


३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११४३८४७८४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Of Maharash पा 
Department, postalCode=400032, 


Manjiri 
b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244 
0, 


2.54. 
1075c97c713181 
Ganeshbhushan Joshi sei eis crzzabedcaccossrazessssorsezacosas 
23 9ba66cc 1 cf9a6cf2F52, ‘Manjiri Gi hbhushan Joshi 
Date: 2018.06.01 14:39:37 +05'30' 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व अपर निबंधक सहकारी संस्था, (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 

निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. सर्व संबधित अधिकारी 

१२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५. अपर मुख्य सचिव,(सहकार)यांचे स्वीय सहायक. 

१६. अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१७. निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


